माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळलयातील 
गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
नियतकालिक बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः मावज-२०१९/४४०/प्र.क्र.९९/३४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ३१ मे, २०१९ 


झासन आदेशा: - 


निवडणूकीच्या (जाहिरात विषयक) कामासाठी माहिती व जनसंपर्क अधिकाऱ्यांचा सहभाग, 


जनकल्याणाच्या योजनांच्या विशेष प्रसिद्धी मोहीमेची अंमलबजावणी, काही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 
वैयक्तिक समस्येमुळे बदली न करण्याची केलेली विनंती, या बाबींचा विचार करता, महाराष्ट्र 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदींनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने आणि अधिनियमाच्या कलम ४ (9), ४ (२) आणि ४ (३) मधील तरतूदींनुसार सक्षम 


प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्वमान्यतेने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील गट-अ व गट-ब संवर्गातील 
खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदावर १ वर्षाकरिता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याचे पद व ठिकाण 
1 १_| २ 3 
za श्री. दयानंद मा. कांबळे उपसंचालक (माहिती), महाराष्ट्र परिचय केद्र, नवी दिल्ली 
२ | डा. श्रीमती सुरेखा मधुकरराव मुळे वरिष्ठ उप संपादक, विभागीय संपर्क कक्ष, मुख्यालय, मुंबई 
३ | डॉ. संभाजी शिवाजी खराट वरिष्ठ उप संपादक, विभागीय संपर्क कक्ष, मुख्यालय, मुंबई 
४ | श्री. ज्ञानोबा नारायण इगवे वरिष्ठ उप संपादक, वृत्तचित्र, मुख्यालय, मुंबई 
4G श्री. किशोर रमेश AS वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), सोडल मिडीया कक्ष, मुंबई 
६ | श्रीम. वर्षा संतोष आंधळे वरिष्ठ उप संपादक, विभागीय संपर्क कक्ष, मुख्यालय, मुंबई 
७ | ail. अजय जनार्दन जाधव वरिष्ठ उप संपादक, विभागीय संपर्क कक्ष, मुख्यालय, मुंबई 
८ | श्री. मनोज शिवाजी सानप जिल्हा माहिती अधिकारी, उस्मानाबाद 
९ | श्री. नंदकुमार बलभिम वाघमारे सहायक संचालक (माहिती), मुंबई 
“अडे | o | श्री. इरशाद लतिफ बागवान सहायक संचालक (माहिती), मुंबई 
।_११_ | श्रीमती वंदना रघुनाथराव थोरात माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, औरंगाबाद 
१२ | श्री. सागरकुमार नामदेव कांबळे माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, लातूर 
१३ | श्रीमती संप्रदा दत्तात्रय बिडकर माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली 
१४ | श्रीमती अंजू यादवराव निमसरकर-कांबळे | माहिती अधिकारी, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली 
944 श्री. राजेंद्र किसन राणे सहायक संचालक (प्रशासन) (आस्थापना ), मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः मावज-२०१९/४४०/प्र.क्र.९९/३४-अ 


2. सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०१११५०११८१०७ असा आहे. हा आदेडठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramki Naray Musal 
रि f Maharashti Gener: 
Ram kisan Administration Department, postalCode=400032 
si 
2.5.4.20=e28f6332f6edfebdfb055bf1 54f99ecOb0d9e6 


Naraya nrao Musale 13209e20e7a215f026da6875: 


Date: 2019.06.01 11:55:57 +05'30' 


(रा. ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. राज्यमंत्री (मा. व ज.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. सचिव (मावज) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

५. संचालक (माहिती) (प्रशासन)/ (वृत्त व जनसंपर्क) (माध्यम समन्वयक), माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

६. संचालक (माहिती), नागपूर-अमरावती विभाग, नागपूर, 

७. संचालक (माहिती), मराठवाडा विभाग, औरंगाबाद, 

ह 

९ 


उपसंचालक (माहिती), महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली, 
. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. सर्व विभागीय माहिती कार्यालये, 
११. जिल्हा माहिती अधिकारी, औरंगाबाद/ उस्मानाबाद/ लातूर/ सांगली, 
१२. संबंधित अधिकारी, (मावज मार्फत) 
१३. सामान्य प्रशासन विभाग /का.१२, ३४, 
१४. निवड नस्ती (का. ३४-ओ.. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


al 


